महाराष्ट्र शासन 


ज्ञापन क्रमांक-ठेवियो १०.१८/(१४५/२०१८)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email- dobudget.Ywrd@maharashtra.gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. ॥९०.०२२-२२७९३४४७ Fax: ०२२ २२०२३२१३ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- २५/०७/२०१८. 
प्रति, 


कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर 
अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद 
अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगळी 
अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 
५ अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
६ अधीक्षक अभियंता.गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ नागपूर 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
८ अधिक्षक अभियंता, गुण नियंत्रण मंडळ,पुणे 
अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांत्रिकी मंडळ, अजनी नागपूर 
१० अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी मंडळ, पुणे 
११ अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर 
१२ अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 
१३ अधिक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे 
१४ अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 
१५ अधिक्षक अभियंता अकोला सिंचन मंडळ, अकोला 
१६ उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
१७ अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
१८ अधिक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ,पुणे 
१९ अधिक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ,नांदेड 
२० अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 
२१ अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणे 
२२ अधिक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा,ठाणे 
२३ अधिक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे 
२४ अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण जळगांव 
२५ अधिक्षक अभियंता जायकवाडी प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद 
२६ अधिक्षक अभियंता गुण नियंत्रण मंडळ नागपूर 
२७ अधीक्षक अभियंता यवतमाळ सिंचन मंडळ यवतमाळ 


०७८ WwW A -5 


विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय 
असलेली रक्‍कम अदा करणेबाबत. 

संदर्भ. - १. सामान्य प्रशासन विभाग, aos: भनिनि-१०१२/२५/प्र.क्र.१३३/१२/ 
१३-अ, दि. १५/०१/२०१३. 
२. जलसंपदा विभाग, झासन पत्र क्र. ठेवियो १०.०८/(३८५/२००८)/अर्थ-१, 
दि.०५/०१/२०१३. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१८/(१४५/२०१८)/अर्थ-१ 


ज्ञापन:- 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात 


विभागाने अवलंबिळेली सुधारित कार्यपद्धत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली 


आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


२. सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव 


संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१) (०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार 


प्रदाने (योजनेतर)(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत 


जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-५ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ-७ प्रमाणे एकूण 


रु.२४,७७,६०९/- (रुपये चोवीस लक्ष, सत्याहत्तर हजार, सहाशे नऊ Had) इतका निधी या 


ज्ञापनाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरीळ रक्‍कम 


अदा करण्याकरीता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व 


महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिका-यांनी वितरीत केलेला निधी 


तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधिताना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक 


इत्यादीचा तप्ठील शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, 


खाली नमुद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च-मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र 


(रिकन्सिलिओडान स्टेटमेंट) महाळेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 


५. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-२ खालील २२३५-सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, ६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना 


शासकीय भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५- 


०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 


केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१८/(१४५/२०१८)/अर्थ-१ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक- 


२०१८०७२५१६२१४६९२२७ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 

O e fa h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
Depar ICode=400032, st=! 
25.4.2 


‘Maharashtra, 
8a20dab1e924c7b422c7000cf345d3ffe59 


5.4. 53dai 
0e023fa4caeb62a9d, 


Shankar ८000 
(प्रल्हाद रोडे ) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे. अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल कार्यालय,मुंबई/नागपूर 

२. प्रधान सचिव(जसं) यांचे स्विय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव(लाक्षेवि) यांचे Rae सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांक SAA १०.१८/(१४५/२०१८) /अर्थ-१, दिनांक : २५/०७/२०१८ चे सहपत्र 


के. सुनिल भैरवनाथ स्थापत्य 
पाटबंधारे मंडळ, उस्मानाबाद |४२ गायकवाड अभि. सहा. 


आय ००११ अधीक्षक अभियंता, सांगली टीएलआयपी कै. माणिक श्रीपती कदम पहारेकरी १७६०९ 
पाटबंधारे मंडळ, सांगली १/२०४ 


प वि या aes 


आय 0093 |अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर |डीसीडी-४/१८० |के. विश्वनाथ दत्तू पाटील मुकादम ६०००० 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

आय 0093 |अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर ।डीसीडी-१/९५ |।के. तानाजी बाबूराव चौगले ६०००० 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 

आय ००१३ |अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर ।पीडब्ल्यूएमएच/७ |के. अनंत भिवाजी गवस अनुरेखक ६०००० 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 


आय ००१३ |अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर ।कोपावि-५८६ कै. कुमार गोविद कोळी 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 


शला ता काता याचा हा 


आय ००१५ |अधीक्षक अभियंता, पुणे पीडब्ल्यूरमएच- |के. महादेव श्रावण ६०००० 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे ६४४१० नाईकनवरे अभियंता 


८ | आय ००२८ विदर्भ पाटबंधारे विकास बीआर/बीएन कै. वामन रामदास शाखा ६०००० 
महामंडळ नागपूर २९७१४ चिंतकुटलावार अभियंता 


आय ००३१ |अधीक्षक अभियंता.गोसीखुद॑ |।जीआरडी ३१ fe. हेमराज जेराम टेभुर्ण मुकादम ६०००० 
प्रकल्प मंडळ नागपूर 


a 6 ee le 


- आय 0032 jalan अभियंता व प्रशासक, |नापावि १६०७६  ।के.नंदु वाळू मधे मजुर ६०००० 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 
आय 0032 |अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, ।नापावि ९९९ के. दशरथ दत्तु सांगळे मजुर ६०००० 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 


अ.क्र. | नियंत्रक मंडळ कार्यालयाचे नावा  ।भविष्य निर्वाह ।मृत कर्मचा-यांचे संपूर्ण नाव | पदनाम | रक्कम 
अधिकारी निधी लेखा व पदनाम रुपये 
क्रमांक क्रमांक 


आय 0032 jalan अभियंता व प्रशासक, |पीडब्न्यूएमएच |।के.बाबुराव काशिनाथ चतुर | काळवा ६०००० 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, ।५२४७७ 
नाशिक 


आय ००३५ |अधिक्षक अभियंता, गुण पीडन्न्यूएमएच |।के.भरमण्णा हणमंत गजगे ६०००० 
आय ००३५ |अधिक्षक अभियंता, गुण गुनिवी-२/३१ |के प्रकाश विठ्ठल सावंत चौकोदार ६०००० 


आय ००३७ |अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) ।बीआर/बीएन  ।के. सुरेश भगवानदास महंत ।प्रथम लिपिक ६०००० 
यांत्रिकी मंडळ, अजनी नागपूर [2 


आय ००३७ |अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) आर. .जे.के. ६०००० 
यांत्रिकी मंडळ, अजनी नागपूर लिपिक 
आय ००३७ |अधिक्षक अभियंता (यांत्रिक) 'अकविना के. पंजाबराव लहानुजी मदतनीस ६०००० 
यांत्रिकी मंडळ, अजनी नागपूर नेहारे 
आय ००३७ |अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) 'अकविना के. अरविद जनकराव कसर | मदतनीस ६०००० 
यांत्रिकी मंडळ, अजनी नागपूर २२ 


एकूण ४०००० 


आय ००३८ ।अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी हॉईस्ट-१९१ कै.आनंदा शांकर जाधव मदतनीस ६०००० 
मंडळ, पुणे 


२० | आय ००३९ |अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी एमडीके के.चंद्रकांत शामराव दळवी | मदतनीस ६०००० 
मंडळ, कोल्हापूर /सीआरटी-२०२ 


एकूण ६०००० 


आय ००४० |अधिक्षक अभियंता यांत्रिकी  ।एमडीयुपीपी-३९७|के. माधव किसन कांबळे मदतनीस ६०००० 
मंडळ, नांदेड 


कै. ज्योती जयंत चिदरकर [eH लेखिका ६०००० 


२२ | आय ००४२ |अधिक्षक अभियंता, खारभूमी ।पीडब्ल्यूएरमएच- 
विकास मंडळ, ठाणे 


२३ | आय ००४२ |अधिक्षक अभियंता, खारभूमी ।पीडब्ल्यूएमएच- |के.गणपत दगडू पवार कनिष्ठ ६०००० 
विकास मंडळ, ठाणे ७१५४५ अभियंता 


अ.क्र. | नियंत्रक मंडळ कार्यालयाचे नावा  ।भविष्य निर्वाह ।मृत कर्मचा-यांचे संपूर्ण नाव | पदनाम | रक्कम 
अधिकारी निधी लेखा व पदनाम रुपये 
क्रमांक क्रमांक 


आय ००४३ |अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नागपूर 
आय ००४३ |अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नागपूर 
po 


बीआर/बीएन- '|के.डी.डी.डहाके विभागीय ६०००० 
भांडारपाल 


४८३६६ 


एमआयडी(एस)/ए 
नजीपी-१५२ 


कै.भास्कर देवराव हटवार 
के.भाऊराव नामदेव बावणे मजूर 


आरआरबीएच- 
षु Yo 


आय ००४३ |अधिक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 


नागपूर 


आय ००४७ |अधिक्षक अभियंता अकोला  ।आयएसडीएमएए |के.सतीशा निवृत्ती नारखेडे । मदतनीस ६०००० 
सिंचन मंडळ, अकोला ल-१६ 


आय ००४९ उर्ध्व वर्धा सिचन मंडळ AG हमीद शेख भोलू मजूर 


कस्त, कसत विग आय्‌ 


आय ००५७ |अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर सीआयडीसिएच- |के. संजय शिवराम ६०००० 


पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर |४४४ 


एकूण ६०००० 


३० | आय ००५८ |अधिक्षक अभियंता, पुणे पीआयडी/एनआर 'कै.नामदेव लक्ष्मण कानडे चौकीदार ६०००० 
ति eceetecage [em 
आय ००५८ |अधिक्षक अभियंता, पुणे पीआयडी/एनआर |b AY बबन खांडभोर ६०००० 

| ल्क 0 ee 


आय ००५९ |अधिक्षक अभियंता, नांदेड बीआर/बीएन- 'कै.लियाकत उल्लाखान कारकून ६०००० 
पाटबंधारे मंडळ,नांदेड ५१२७० शेरखान 


आय ००६० |अधिक्षक अभियंता व प्रशासक ।सोपावि/६७७  |के.सुमन अभिमान पवार ६०००० 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण चौकीदार 
सोलापूर 


प ee ee eee 


आय ००६८ |अधीक्षक अभियंता, पाटबंधारे |आयआरडी /१३९ |कै.धोंडू बारकू मोहंडुळे 


संशोधन व विकास 
es See) Corse ee | 


संचालनालय पुणे 

३५ | आय ooo अधिक्षक अभियंता, उत्तर पीडव्लयूएमएच |कै.अशोक हरी जाधव ६०००० 
कोकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, कळवा,ठाणे 


a a ही...) ee, 


मंडळ कार्यालयाचे नाव 


३६ | आय ००७४ |अधिक्षक अभियंता, धुळे पीडब्ल्यूरमएच/६ |के. विजय अरविंद शाखा ६०००० 
३७ | आय ००७४ |अधिक्षक अभियंता, धुळे पीडब्ल्यूएमएच - |के.विजयसिग गोकुळरिग वाहन ६०००० 


a हह कडगाव किकवा 


३८ | आय ००७६ |अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र ।जपावि-६७२ कि. अशोक मनोहर बागुल ६०००० 
विकास प्राधिकरण जळगांव 

आय ००७६ |अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र ।जपावि-३७० के. मनोहर मुरलीधर जोशी | चौकोदार ६०००० 
विकास प्राधिकरण जळगांव 


___|____|_____________|1______|____________ 


४० | आय ००७८ ।अधिक्षक अभियंता जायकवाडी |बीआरबीएन कै. किरण नारायण माथेकर | शाखा 
प्रकल्प मंडळ, औरंगाबाद अभियंता 


आय ००९९ अधिक्षक अभियंता गुण नियंत्रण |बीआरबीएन कै.ऱयाम धनराज निकोसे ६०००० 
मंडळ नागपूर ४७४८० 


क्क लक्की ककत 


आय ०१०१ |अधीक्षक अभियंता यवतमाळ के. अरुण सदाशिव प्रयोगशाळा 


सिंचन मंडळ यवतमाळ देऊळकर सहायक 


5 rr य. 
a a ती... 


Rode Pralhad Shankar - 


(प्रल्हाद रोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


